RNI No.MAHBIL / 2009/ 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


भाग चार 


वर्ष १, अंक २६ ] 


गुरुवार 


ते 


[ पृष्ठे ६ 


बुधवार , ऑगस्ट २०-२६ , २०१५ / श्रावण २९ - भाद्रपद ४, शके १ ९ ३७ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१५/१४७७/ प्र.क्र . ४३७ / म- १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८९९ ( १८ ९९ परि-२ ) 
च्या कलम ९ ( १) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की , Bharti 
AXA Life Insurance Co. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क 
रक्कम रुपये २,००,००० ( रुपये दोन लाख फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास 
या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 

(१ ) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक २४ जुलै २०१५ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीकरिताच करता येईल. 

( २) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही. 

( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 

( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर, 


कक्ष अधिकारी. 


( १ ) 


भाग चार- अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०-२६, २०१५ / श्रावण २९- भाद्रपद ४ , शके 

१ ९ ३७ 


. 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ . 

क्रमांक एमुशु. २०१५ / १४७५ / प्र.क्र . ४३५ /म-१. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ ( १८ ९९ परि-२ ) 
च्या कलम ९ ( १) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की , National 
Insurance Co. Ltd. MCRO यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क 
रक्कम रुपये १५,००० (रुपये पंधरा हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या 
आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 


( १) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १५ ऑगस्ट २०१५ ते ३१ डिसेंबर २०१६ या कालावधीकरिताच करता येईल . 


( २ ) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 


( ३) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 


कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०-२६ , २०१५ / श्रावण २९ - भाद्रपद ४ , शके 

१ ९ ३७ 
महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ . 

क्रमांक एमुशु. २०१५ /१४७६ / प्र.क्र . ४३६ /म- १.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ (१८ ९९ परि -२) 
च्या कलम ९ ( १) ( ब) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की , Bharti 
AXA Life Insurance Co. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क 
रक्कम रुपये १,००,००० ( रुपये एक लाख फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास 
या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 


(१ ) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ ऑगस्ट २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीकरिताच करता येईल . 


( २ ) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 


( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 

कक्ष अधिकारी . 


भाग चार- अ -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०-२६, २०१५ / श्रावण २९ - भाद्रपद ४ , शके १ ९ ३७ 


. 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १ जुलै २०१५ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय अधिनियम , १८६ ९. 

क्रमांक रिटया २०११/ ९ ८६/ प्र.क्र . १३६ / का -१२. - महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय अधिनियम, १८६९ (१८६९ चा १४ ) याच्या कलम 
२२ अ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत यापूर्वी काढलेल्या सर्व अधिसूचनांचा नागपूर जिल्ह्यातील 
दिवाणी न्यायाधीश यांचे ( कनिष्ठ स्तर ) न्यायालय, पारशिवनी आणि दिवाणी न्यायाधीश यांचे ( कनिष्ठ स्तर) न्यायालय, कामठी यांच्याशी 
जेथवर संबंध असेल तेथवर त्यांमध्ये अंशतः फेरबदल करून , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे पुढीलप्रमाणे निदेश देत आहे की , दिनांक १ जुलै 
२०१५ पासून , 

( क ) यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या ज्या गावांचा, नागपूर जिल्ह्यातील दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
यांचे न्यायालय , पारशिवनी यांच्या सर्वसाधारण अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांमध्ये समावेश केलेला होता त्या गावांना वगळण्यात येईल 
आणि त्या गावांचा, नागपूर जिल्ह्यातील दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) यांचे न्यायालय, कामठी यांच्या सर्वसाधारण अधिकारितेच्या 
स्थानिक सीमांमध्ये समावेश करण्यात येईल ; आणि 

( ख ) यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या गावांमध्ये उद्भवणारी व नागपूर जिल्ह्यातील दिवाणी न्यायाधीश यांचे 
( कनिष्ठ स्तर ) न्यायालय , पारशिवनी येथे उक्त दिनांकापूर्वी प्रलंबित असणारी दिवाणी स्वरूपाची सर्व प्रकरणे काढून घेण्यात येतील 
आणि ती प्रकरणे , कायद्यानुसार निकाली काढण्यासाठी, नागपूर जिल्ह्यातील दिवाणी न्यायाधीश यांचे ( कनिष्ठ स्तर) यांचे न्यायालय , 
कामठी यांच्याकडे वर्ग करण्यात येतील . 

अनुसूची 
दिवाणी न्यायाधीश यांचे ( कनिष्ठ स्तर ) यांचे न्यायालय , पारशिवनी यांच्या अधिकारितेतून वगळलेल्या आणि 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) यांचे न्यायालय , कामठी यांच्या अधिकारितेत समावेश केलेल्या गावांची सूची 


.. 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


गावांची नावे 

( २ ) 


गावांची नावे 

( २ ) 


( १ ) 


( १ ) 


3 


१ केरडी / Keradi 
२ येसंबा / Yesamba 

डूमलीकला / Dumari Kaka 
४ वाघोली/ Wagholi 
५ नांदगाव / Nandgaon 
६ खंडाळा / Khandala 
७ गोंडेगाव / Gondrgaon 
८ जूनी कामठी/ Juni Kamptee 
९ घाट रोहणा / Ghatrohana 
१० टेकाडी / Tekadi 
११ वराडा / Varada 
१२ चांपा (रिठी ) / Champa ( Rithi ) 


१३ कांद्री कन्हान / Kandri Kanhan 
१४ कन्हान पिपरी / Kanhan Pipri 
१५ सिहोरा / Sihora 
१६ बोर्डा ( गणेशी) / Borda ( Ganeshi ) 
१७ बोरी ( राणी)/ Bori ( Rani ) 
१८ तेलगखेडी / Telangkhedi 
१९ खेडी/ Khedi 
२० सिंगारदिप / Singardeep 
२१ बोरी/ Bori 
२२ निलज / Nilaj 
२३ हिवरा ( गहू) / Hiwra ( Gahu ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एम. ए. सईद , 
शासनाचे प्रधान सचिव व विधि परामर्शी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०-२६, २०१५ / श्रावण २ ९- भाद्रपद ४ , शके १ ९ ३७ 


५ 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १ जुलै २०१५ 


अधिसूचना 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३. 

क्रमांक रिटया-२०११ / ९८६/ प्र.क्र . १३६/ का -१२. - फौजदारी प्रक्रीया संहिता, १९ ७३ (१९ ७४ चा २) महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना , 
त्याच्या, कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून, आणि याबाबतीत यापूर्वी काढलेल्या सर्व अधिसूचनांचा नागपूर जिल्ह्यातील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे 
न्यायालय, पारशिवनी, प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालय , मौदा आणि प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालय , कामठी यांच्याशी 
जेथवर संबंध असेल तेथवर , त्यांमध्ये अंशतः फेरबदल करून महाराष्ट्र शासन , मुंबई उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून , याद्वारे, 
निदेश देत आहे की , दिनांक १ जुलै २०१५ पासून , 

( क ) यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या भाग एक मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या ज्या गावांचा, नागपूर जिल्ह्यातील प्रथम वर्ग न्याय 
दंडाधिकारी यांचे न्यायालय, पारशिवनी यांच्या अधिकारितेत समावेश करण्यात आला होता त्या गावांना आणि यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीच्या भाग दोन मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या ज्या गावांचा नागपूर जिल्ह्यातील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालय , मौदा 
यांच्या अधिकारितेत समावेश करण्यात आला होता त्या गावांना, त्यामधून वगळण्यात येईल व त्या गावांचा, नागपूर जिल्ह्यातील 
प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालय, कामठी यांच्या अधिकारितेत समावेश करण्यात येईल ; आणि 


( ख ) यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या गावांमध्ये उद्भवणारी व नागपूर जिल्ह्यातील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी 
यांचे न्यायालय , पारशिवनी येथे आणि प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालय, मौदा येथे उक्त दिनांकापूर्वी प्रलंबित असणारी 
फौजदारी स्वरूपाची सर्व प्रकरणे , त्यांच्याकडून काढून घेण्यात येतील व ती प्रकरणे , कायद्यानुसार निकाली काढण्यासाठी, नागपूर 
जिल्ह्यातील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालय , कामठी यांच्याकडे वर्ग करण्यात येतील . 


अनुसूची 


भाग एक 


प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालय, पारशिवनी यांच्या अधिकारितेतून वगळलेल्या आणि 
प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालय, कामठी यांच्या अधिकारितेत समावेश केलेल्या गावांची सूची 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


गावांची नावे 

( २ ) 


गावांची नावे 

( २ ) 


( १ ) 


( १ ) 


१ केरडी / Keradi 
२ येसंबा / Yesamba 
3 guzichocht/ Dumari Kaka 
४ वाघोली/ Wagholi 
५ नांदगाव / Nandgaon 
६ खंडाळा / Khandala 

गोंडेगाव / Gondrgaon 
८ जूनी कामठी/ Juni Kamptee 

घाट रोहणा / Ghatrohana 
१० Zonist / Tekadi 


१३ कांद्री कन्हान / Kandri Kanhan 
१४ कन्हान पिपरी / Kanhan Pipri 
१५ सिहोरा / Sihora 
१६ बोर्डा ( गणेशी) / Borda ( Ganeshi ) 
१७ बोरी ( राणी) / Bori ( Rani ) 
१८ तेलगखेडी / Telangkhedi 
१ ९ खेडी / Khedi 
२० सिंगारदिप / Singardeep 
२१ बोरी / Bori 
२२ निलज / Nilaj 
२३ हिवरा ( गहू) / Hiwara ( Gahu ) 


७ 


११ वराडा / Varada 


१२ चांपा (रिठी )/ Champa ( Rithi ) 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०-२६ , २०१५ / श्रावण २ ९ -भाद्रपद ४, शके १ ९ ३७ 


भाग दोन 


प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालय , मौदा यांच्या अधिकारितेतून वगळलेल्या आणि 
प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालय , कामठी यांच्या अधिकारितेत समावेश केलेल्या गावांची सूची 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


गावांची नावे 

( २ ) 


गावांची नावे 

( २ ) 


( १ ) 


( १ ) 


१ नरसाळा / Narsala 


५ येसंबा / Yesamba 


२ सिंगोरी ( बोरी ) / Singori ( Bori ) 


६ 


सालवा / Salva 


३ गांगनेर / Gangner 


७ खोपडी / Khopadi 


४ 


हिवरा / Hiwara 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एम. ए. सईद, 
शासनाचे प्रधान सचिव व विधि परामर्शी. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


